सन २०१९-२०, २०२०-२१, २०२१-२२, २०२२-२३ 
करिता सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक 
संस्थांना “शाहू, फुले, आंबेडकर पारितोषिक” प्रदान 
करून सन्मानित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बैठक-२०१९/प्र.क्र. १००/समन्वय 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ मार्च, २०२४ 


वाचा : १. शासन निर्णय सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा व विशेष सहाय्य विभाग, 
क्रमांक, इबीसी -२००३/ प्र.क्र.४५६/मावक-२, दि.६ जून, २००५. 
२. शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक बीसीएच-२००९/ 
प्र.क्र.२३/ बांधकामे, दि. ३१ ऑगस्ट, २०१२. 
३. शासन निर्णय क्र. पुरस्कार २०१९/प्र.क्र.२६/समन्वय, दि.२५ फेब्रुवारी, २०१९. 


प्रस्तावना: 

महाराष्ट्र राज्यात विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थाच्या सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रातील 
योगदानामुळे महाराष्ट्राचे नाव राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक प्रगत सामाजिक सुधारणावादी 
राज्य म्हणून घेतले जाते. सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या संस्थांना महाराष्ट्रातील 
सर्वोच्च प्रतिष्ठेचे "शाहू, फुले, आंबेडकर पारितोषिक" देण्यात येते. सन २०१९-२०, २०२०-२१, 
२०२१-२२ व २०२२-२३ या वर्षाकरिता मा. मुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री, सामाजिक न्याय यांच्या 
अध्यक्षतेखालील गठीत समितीने “शाहू, फुले, आंबेडकर पारितोषिकासाठी” सामाजिक क्षेत्रात काम 
करणाऱ्या राज्यातील एकूण ६ महसुली विभागातील प्रत्येकी २ याप्रमाणे प्रत्येक वर्षासाठी १२ 
संस्थांची निवड करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णयः 

सन २०१९-२०, २०२०-२१,२०२१-२२ व २०२२-२३ करीता “शाहू, फुले, आंबेडकर 
पारितोषिक” प्रदान करण्यासाठी पुरस्कारार्थी संस्था यांची मा. मुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री, सामाजिक 
न्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समितीने सदर शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट 
अ” “ब” “क” व “ड” मध्ये वर्षनिहाय नमूद केल्यानुसार पात्र संस्थांची निवड केली आहे. तसेच, 
कोणतीही संस्था एकाच वेळी दोन पुरस्कार मिळण्यासाठी पात्र नसेल. त्यानुषंगाने सदर संस्थांना 
“शाहू, फुले, आंबेडकर पारितोषिक” प्रदान करून सन्मानित करण्यास या शासन निर्णयाव्दारे 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१ ९/प्र.क्र. १००/समन्वय 


द्‌ 


सदर आदेशातील पुरस्कारासाठी निवडलेल्या संस्था पुरस्काराबाबत विहित केलेले निकष 


पूर्ण करीत आहेत व सदर संस्था कार्यरत आहेत या अटीच्या अधीन राहून सदरचे आदेशा निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


2: 


सदर पारितोषिका करिता निवड करण्यात आलेल्या संस्था यांना पारितोषिक वितरीत 


करण्याच्या अनुषंगाने पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, समाज 
कल्याण पुणे यांच्यावर सोपविण्यात येत आहे. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०७१९०८४२६९२२ असा आहे.हा Se 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


qo, 
११. 
१२. 
१३. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 


१९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by RAVINDRA SHIVAJI GORVE 


: C=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 


DN 

JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1cf45fecc49d779b77cc40d48a47afd9acce3cf6f847 
a274fe9ee5ec9ed23094, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=5BF9529B988B3F5AE0952D00630DA49F825 
A8ED30F32967CC2872941AFCC0742, cn=RAVINDRA 
SHIVAJI GORVE 

Date: 2024.03.08 10:06:40 +05'30' 


(रविंद्र गोरवे) 
शासनाचे उप सचिव 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स., मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उपमुख्यमंत्री गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा. मंत्री, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव,मुंबई 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परीक्षा) (लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर. 
सर्व विभागीय आयुक्‍त, 
आयुक्‍त, रामाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सर्व जिल्हाधिकारी, 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग 
सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण विभाग 
सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हापरिषद 
सर्व संबंधित संस्था. 
निवड नस्ती / समन्वय. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१ ९/प्र.क्र. १००/समन्वय 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: बैठक-२०१९/प्र.क्र. १००/समन्वय 
दिनांक : ०७मार्च, २०२४ 
परिशिष्ट “अ 


शाहु, फुले, आंबेडकर पारितोषिक सन २०१९-२० साठी निवड केलेल्या संस्था 


अ.क्र. जिल्हा संस्थेचे नाव व पत्ता 
१. | मुंबई उपनगर | अनुयोग शिक्षण संस्था जवाहर नगर, खार (प, मुंबई- ४०००५१ 
२. ।पुणे सप्तसिधु महिला आधार बाल संगोपन व शिक्षण संस्था साळुंखे निवास ४१ मगर 
अळी हडपसर 
३. | START सोसायटी फॉर एम्पॉवरमेट ऑफ FSS आणि अँग्रीकल्वरल (सेवा) सातारा 
तिसरा मजला, श्रीजय अपार्टमेंट, कदमबाग सातारा. 
४. । छत्रपती व्दारकामाई शिक्षण प्रसाकर मंडळ, मु. पो. माणिकनगर, ता. Mears जि. छत्रपती 
संभाजीनगर | संभाजीनगर 
५.  । नांदेड के. सोपानराव तादलापुरकर क्रिडा मंडळ व व्यायाम शाळा, Hast ता. नायगांव 
जि. नांदेड 
गोंदिया सुर्यादेव मांडोदवी देवस्थान समिती बघेडा (तेढा) ता. आमगाव जि.गोदिया 
चंद्रपुर साईबाबा बहु. शिक्षण संस्था, पिटीगुडा नं.१ महा पो.नंदप्पा ता.जिवती जि. चंद्रपुर 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१ ९/प्र.क्र. १००/समन्वय 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: बैठक-२०१९/प्र.क्र. १००/समन्वय 
दिनांक : ०७ मार्च, २०२४ 
परिशिष्ट “ब” 


शाहु, फुले, आंबेडकर पारितोषिक सन २०२०-२१ साठी निवड केलेल्या संस्था 


अ.क्र. जिल्हा संस्थेचे नाव व पत्ता 
वॉ . ।पुणे जनसेवा फाठंडेडान पुणे नवी पेठ पुणे 
२. । जळगाव ।आर्या बहुउद्देशीय wea, भुसावळ 
३. । जळगाव ।समर्थ बहुउददेशीय संस्था जवखेडे बु. ता Weslo जि जळगांव 
४. लातूर भारतीय आदर्श विकास ग्रामीण सेवाभावी संस्था प्रकाश नगर लातूर 
५. ।लातूर श्री. तिरुपती बालाजी सेवाभावी संस्था भाडगाव ता. जि. लातूर 
६. ।नागपूर  । मैत्रेय शैक्षणिक संस्था, सातनवरी, अमरावती रोड, नागपूर- ४४००१३ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१ ९/प्र.क्र. १००/समन्वय 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: बैठक-२०१९/प्र.क्र. १००/समन्वय 
दिनांक : ०७ मार्च, २०२४ 
परिशिष्ट “क” 


शाहु, फुले, आंबेडकर पारितोषिक सन २०२१-२२ साठी निवड केलेल्या संस्था 


अ.क्र.। जिल्हा संस्थेचे नाव व पत्ता 

| . | ory मोहासूर व्यसनमुक्ती संस्था, ठाणे. 3/ श्रीनाथ अपार्टमेंट, यशोधन नगर, देवेंद्र 
इंडस्ट्रिजच्या पाठी, लोकमान्य पाडा नं. २, ठाणे 

२. । रत्नागिरी । भारतीय कष्टकरी रयत सेवा संस्था-भाकर, ता. लांजा, जि.रत्नागिरी 

३. ।सातारा भारतीय भटके विमुक्त विकास व संशोधन संस्था, सातारा. १०/ब, करंजे, ता. जि. 
सातारा 

४. | सांगली नेशनल इन्स्टिटयुट फॉर कम्युनिटी डेव्हळमेन्ट, अण्ड रिसर्च, सांगली, 
योजनाभवन, कलानगर, माधवनगररोड, सांगली, 

५. | जळगाव ग्राम आरोग्य वधिनि बहुउददेशीय संस्था के- हाळे बु. ता रावेर, जि जळगांव 

६. । छत्रपती जय विश्वकर्मा सर्वेदय संस्था, शिवसंकुल व्दारकादास नगर बीडबायपास छत्रपती 

संभाजीनगर | संभाजीनगर 

७. । हिंगोली नागनाथ ग्रामिण विकास महिला मंडळ, कंजारा पो. नांदापुर ता. औढा (ना) जि. 
हिंगोली. 

८. ।बुलढाणा | संजीवनी बहु. शिक्षण प्रसारक संस्था, केळवद ता. चिखली जि. बुलडाणा 

९. | नागपूर गुलमोहर हयुमन वेलफेअर APTA, अंबाझरी हिलटाप, नागपूर 

१९. गोंदिया युवा जागृती, गोपाल मोटर्स बिल्डींग अग्रसेन गेट, गांधी चौक, गोंदिया - ४४१६०१ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१ ९/प्र.क्र. १००/समन्वय 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: बैठक-२०१९/प्र.क्र. १००/समन्वय 
दिनांक : ०७मार्च, २०२४ 
परिशिष्ट “ड 


शाहु, फुले, आंबेडकर पारितोषिक सन २०२२-२३ साठी निवड केलेल्या संस्था 


अ.क्र. जिल्हा संस्थेचे नाव / संपर्क क्रमांक 

ll पालघर जिजाऊ शौक्षणिक व सामाजिक संस्था, झडपोली, ता. विक्रमगड जि. पालघर, 
महाराष्ट्र 

२. । जळगाव केवलाई फौंडेशन पत्ता:- प.नं. ३४ कालींका नगर भडगाव रोड ता. पाचोरा जि. 
जळगाव 

३. | अहमदनगर | दि. फ्रेडस्‌ ऑफ दि डिप्रेस्ट लिंग, शेवगांव, मु.पो. विद्यानगरी, संत गाडगे महाराज 
चौक, पाथर्डी रोड, शोवगावं जि. अहमदनगर 

४. | छत्रपती प्रेरणा ट्रस्ट, अस्थिव्यंग प्रशिक्षण केंद्र, रंगीत दरवाजा जवळ, सुभेदार विश्रामगृहा 

संभाजीनगर । समोर, छत्रपती संभाजीनगर 

५. । बीड जनसेवा बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था अंबाजोगाई, जि. बीड 

६. ।अमरावती समर्पण प्रतिष्ठान सांझाग्राम मालधुर पोशिरजगाव ता. तिवसा जि. अमरावती 

७. । यवतमाळ सतचिकित्सा प्रसारक मंडळ यवतमाळ रा.श्री. सत्यसाई विद्यानगरी यवतमाळ 

८. । गोंदिया मानव सेवा चॅरिटेबल ट्रस्ट, टेमनी, पो. टेमनी ता. जि. गोंदिया 

९. ।गडचिरोली । वेधांती बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, मु.पो. आंधळी ता. कुरखेडा जि. गडचिरोली 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


